कारागृह उद्योगाचा विकास अतर्गत यंत्र 
सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०७१६/प्र.क्र.२११/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १४ सप्टेंबर, २०१६. 


वाचा:- 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे पत्र क्र. कारखाना/वायो/२०१६-१७/५५३४/२०१६/कक्ष-१,पुणे -१ 
दिनांक ०२.०६.२०१६. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 


शासन निर्णय:- 

कारागृह उद्योगाचा विकास याकरिता खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार मध्यवर्ती 
कारागृहांकरिता यंत्र सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी करण्यासाठी रु. १५,४९,४८३/-इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


कारागृहाचे नांव | कारागृहातील । यंत्रसामुग्री व नग सर्व 
विभाग  ।साधनसामुग्रीचे नांव करांसहित 
एकूण किंमत 
रुपये 
| . | अमरावती धोबीकाम । वोशिग मशिन (११ किलो शि २,२७,६५१/- 
मध्यवर्ती क्षमता) 
कारागृह 
हायड्रोएक्सट्रॅक्‍्टर (५ | १,०८,१०८/- 
किलो क्षमता) 
२. | नागपूर मध्यवर्ती बेकरी | स्पायरल मिक्सर फ्लोअर | २,२९,८६०/- 
कारागृह (क्षमता २५ किलो, डो 
क्षमता ४० किलो) 
३. | औरंगाबाद यंत्रमाग ।टर्बाव्हेटीलेटर २४" २ १०,९७२/- 
मध्यवर्ती 
कारागृह पर्न वायडिंग मशीन ३० | (92,000/- 
स्पींडळ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०७१६/प्र.क्र.२११/तुरुंग-२ 


४. | नाशिक रोड धोबीकाम | वोशिंग मशिन आणि प्रत्येकी । ३,८९,८१३/- 
मध्यवर्ती हायड्रोएक्सट्रॅक्‍्टर (११ १ 
कारागृह किलो 
क्षमता) 
५. | तळोजामध्यवर्ती | धोबीकाम | वोशिग मशिन (१८ किलो १ २,३७,००६/- 
कारागृह क्षमता) 
६. | येरवडा मध्यवती बेकरी इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा १ 3,८०३/- 
कारागृह (क्षमता १० किलो) 
धोबीकाम | हायड्रोएक्सट्रॅक्टर (१८ १ २,७०,२७०/- 
किलो क्षमता) 
१५,४९,४८३/ 
१. या साठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक “बी-५ २०५६ तुरुंग पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 


(००(०६) कारागृह उद्योगाचा विकास ५२ यंत्र सामुग्री व व साधन सामुग्री” ( २०५६०६२) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०१६-१७ करिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. सदर खरेदी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार व 


विहित पद्धतीने करण्यात यावी. 


2. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग- 
२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग-दोन व 


अनु.क्र.४, नियम क्रं.9 मधील अटीनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९१४१६१७४१३९२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prabhakar 
Atmaram 
Sankhe 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d 
506ae481c2dc55f48d88969 1 ffa9939a, 
cn=Prabhakar Atmaram Sankhe 

Date: 2016.09.14 16:18:06 --05'30' 


(प्रभाकर संखे ) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०७१६/प्र.क्र.२११/तुरुंग-२ 


) कारागृह महानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक(कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 
) कारागृह उपमहानिरीक्षक पुणे/ औरंगाबाद/नागपूर. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
६) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
) ( 
) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/नाशिक/अमरावती/रायगड, 
१०) अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय ८/अर्थसंकल्प ११/विनियम) मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११) अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१२) निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


